RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


असाधारण भाग 


चार - ब 


वर्ष १, अंक १ ] 


सोमवार , फेब्रुवारी २, २०१५ / माघ १३, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक १४ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ . 

क्रमांक कृपमं . ०११५ / प्र.क्र . १७ / २१- स.- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ च्या कलम ३९ ( अ ) 
व ३९ ( ब ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे पणन मंडळाचे मुख्यालय व प्रशासकीय कार्यालय खालीलप्रमाणे स्थापन करीत आहे 
( १ ) मुख्यालय 

: पुणे 
( २) प्रशासकीय कार्यालय : मुंबई 
( ३ ) विभागीय कार्यालये : पुणे, नाशिक , औरंगाबाद, नागपूर , अमरावती, लातूर, रत्नागिरी व कोल्हापूर . 


.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . स . अटक , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - १४-१ 


( १) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


